महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्दीकरिता देण्यात 
आलेल्या जाहिरातीचे देयक अदा करणेबाबत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र.१३१०/पोल-११ 


प्रस्तावना :- 


दुसरा मजला, SUIT RISTO चौक ; 


मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: २३ जानेवारी, २०१९ 


दिनांक १७ जानेवारी, २०१८ विविध दैनिक वृत्तपत्रामध्ये माहिती व जनसंपर्क 


संचालनालयाचे क्रमांक आरओसी २०१७-१८/क्र. 4/C ५४७५ दिनांक १७ जानेवारी, २०१८ 
अन्वये जाहिरात प्रसिध्दीकरिता देण्यात आली होती. सदर जाहिरातीवर रुपये ३६७७०/- (रुपये 
छतीस हजार सातशे सत्तर फक्त) एवढा खर्च आला असून त्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाचे क्रमांक आरओसी २०१७-१८/क्र. 4/C ५४७५ 


दिनांक १७ जानेवारी, २०१८ अन्वये जाहिरात प्रसिध्दी करीता देण्यात आळेलळी आहे. सदर 
जाहिरातीचे देयक रुपये ३६७७०/- (रुपये SA हजार Alea! सत्तर फक्‍त) अदा करण्यास या 
शासन निर्णयाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर वृत्तपत्रांची देयके खालील तक्त्यातील 
(स्तंभ-५) प्रमाणे आहेत :- 


अ.क्र. । वर्तमानपत्राचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीचा दिनांक | जाहिरातीची रक्‍कम 
१ २ 3 8 ५ 
शं दैनिक लोकमत । (<५१८)8॥(22/४९८८ | १८ जानेवारी, २०१८ १६४६/- 
(अकोला आवृत्ती) 
2 साप्ता. पांचजन्य ००६४६७ १८ जानेवारी, २०१८ ११३४/- 
३ दैनिक लोकमत =| AAICIBLZZ/9&834 | १८ जानेवारी, २०१८ १५७६/- 
(अहमदनगर आवृत्ती) 
४ | दैनिकपुण्यनगरी | ॥/॥/१८-०१/०११२१ | १८ जानेवारी, २०१८ १४४९/- 
षु दैनिक लोकमत । JAIZIBLZZ/&299_ | १८ जानेवारी, २०१८ २१४२/- 
(जळगांव आवृत्ती) 
६ | दैनिक पुण्यनगरी | ॥॥/१८-०१/०११३७ | १८ जानेवारी, २०१८ १४४९/- 


(ठाणे आवृत्ती) 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. १३१०/पोल-११ 


अ.क्र. वर्तमानपत्राचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीचा दिनांक | जाहिरातीची रक्‍कम 
१ २ ३ 8 4 
७ दैनिक ळोकमत (॥॥१८)०8(272/९८४ । १८ जानेवारी, २०१८ ३६५४/- 
(नागपूर आवृत्ती) 
८ | दैनिक हितवाद | NPAGGOVTCCAZER | १८ जानेवारी, २०१८ १५२९/- 
(नागपूर आवृत्ती) 
९ दैनिक लोकमत । 0॥१८१8॥272/३३५९ | १८ जानेवारी, २०१८ १९५४/- 
(नाशिक आवृत्ती) 
1 o | दै. इंडियन एक्सप्रेस | १06-२०१७-१८/५<५/ । १८ जानेवारी, २०१८ १८९०/- 
(पुणे आवृत्ती) 0५४७५ 
1 १ दैनिक नवाकाळ ७४७६ १८ जानेवारी, २०१८ ३२७६/- 
(मुंबई आवृत्ती) 
१२ । दैनिकडी.एन.ए. | ॥७॥५॥॥७०१८०१०३९६ | १८ जानेवारी, २०१८ २६४६/- 
(मुंबई आवृत्ती) 
१३ | दै. रत्नागिरी टाईम्स २६१३ १८ जानेवारी, २०१८ २०१६/- 
१४ । दै. पुढारी सांगळी KOP/DI883e4 ।१८ जानेवारी, २०१८ १५७६/- 
१५ दै. लोकमत, LAIZJBLZZ/4909 | १८ जानेवारी, २०१८ १५८८/- 
सोलापूर 
१६ दै. सकाळ ९९०७४३ १८ जानेवारी, २०१८ ७२४५/- 
(सातारा, पुणे, 
औरंगाबाद आवृत्ती) 
एकूण ३६,७७०/- 


प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी (स्तंभ-२) मध्ये नमुद १६ वृत्तपत्रांच्या 


(स्तंभ-५) प्रमाणे देयकांच्या रुपये ३६७७०/- (रुपये छतीस हजार सातठी सत्तर फक्त) इतक्या 
रकमेचे धनादेश तयार करुन संबंधितांना त्याचे वितरण करावे. 


वरील तक्त्यामध्ये दिलेल्या दैनिकांचे देयकाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी मुख्यळेखाशीर्ष 


२०५५ अंतर्गत, १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१), जिल्हा पोळीस बल-२६- जाहिराती व प्रसिध्दी 
(२०५५ ०१६८), या लेखाशीर्षा अंतर्गत सन २०१७-१८ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. १३१०/पोळल-११ 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाने वित्तीय अधिकार नियम १९७८ भाग-पहिळा, उपविभाग-२, 
अ.क्र. ८ (नियम क्रमांक १७ नुसार विभाग प्रमुखांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२३१११३०५०२२९ असा आहे. हा HAST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dilipkumar 
Shedmekhe 


eye 
D | | | p ku mM a r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f03 
GShedMekhe ळी 
00, cn=Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2019.01.23 14:59:04 +05'30' 


(दि. ज. शोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (एकूण ४ देयकांच्या प्रतींसह ) 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

३. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

७. अवर सचिव, अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय 

८. निवडनस्ती, पोल-११. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


